एप्रिल, २०१४ मध्ये लोकसभा व ऑक्टोबर, 
२०१४ मध्ये विधानसभा या कालावधीतील 
निवडणूकीसाठी वापरण्यात आलेल्या 
भारतीय वायुदलाचे हेलिकॉप्टर सेवेचे देय 
असलेली रु. २,२६,९२,०००/- इतकी 
रक्‍कम अदा करण्याच्या प्रस्तावास 
कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-०३१४/४४४६/प्र.क्र.१२७/विठा-१ अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२३. 
संदर्भ :- 

१. Use महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१/ 
हेलिकॉप्टर ५४/२०१४ दिनांक १३.०६.२०२३ 
२. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांचे पत्र क्रऑप. सेल/एप्रिळ-ऑक्टो/लोकसभा 
निवडणूक/एम-आय-१७ हेलि-२०१४/७३३ दिनांक ०२.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

पोळीस अधिक्षक, गडचिरोली यानी एप्रिळ २०१४ मध्ये लोकसभा व ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये 
विधानसभा निवडणूका दरम्यान राज्यातील नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये तसेच सदर निवडणूका सुरळीत पार पाडाव्या या करीता 
प्रशासनाच्या मदतीसाठी दिनांक ०६.०४.२०१४ ते १६.१०.२०१४ या कालावधीसाठी भारतीय 
वायुदलाची एमआय-१७ या जातीची २ हेलिकॉप्टर्स उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. त्यानुसार 
भाडेतत्वार अधिगृहित केलेल्या एमआय-१७ या जातीची २ हेलिकॉप्टर्स देयक रक्‍कम रु. 
२,२६,९२,०००/- (रूपये दोन कोटी सव्वीस लक्ष AMG हजार फक्त) इतक्या झालेल्या खर्चास 
मंजूरी मिळण्याबाबत तसेच सन २०२३- २०२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
सदर रक्कम खर्च करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यानी एप्रिळ २०१४ मध्ये लोकसभा व ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये 
विधानसभा निवडणूका दरम्यान राज्यातील नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून भाडेतत्वार अधिग्रहित केलेल्या एमआय-१७ या जातीची 
२ हेलिकॉप्टर्स देयक रक्कम रु. २,२६,९२,०००/- (रूपये दोन कोटी सव्वीस लक्ष AM हजार 
फक्‍त) इतके भाडे खर्च अदा करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदरचा खर्च मागणी क्र." बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९, जिल्हा पोळीस (००) (०१) 
जिल्हा पोलीस दल (२०५५०१६८), ५१ - मोटार वाहने" या ळेखाशिर्षाखाळी सन २०२३- २०२४ या 
वित्तिय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०३१४/४४४६/प्र.क्र.१२७/विशा-१ अ 


हा शासन निर्णय वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग - १ 
मधील अनुक्रमांक ६, नियम ४० अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यावचा संकेताक २०२३१२१४१२०७३५८०२९ असा 
असून डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0514d0441bc151d360aa9723b622b5ac853f58450638828 
ec27f54c83e1c36e9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KYAMUDDIN KHAN nea 
(जहांगीर के. खान) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली. 
३. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
४. महालेखापाल - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा कार्यालय, नागपूर/मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


